केंद्र शासन पुरस्कृत वनवणवा प्रतिबंध व 
व्यवस्थापन योजनांतर्गत सन २०२३-२०२४ 
मधील पहिला हप्ता मंजूर करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिआरएस-०१/२०२४/प्र.क्र.२४/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १ केंद्र शासन, पर्यावरण व वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.३-२३/ 
२००७-एफपीडी (पीटी. २) दिनांक १८.०१.२०२४ 
२) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या 
कार्यालयाचे पत्र क्र.कक्ष-१/सी/यो/प्र.क्र.०३ /॥॥॥5/३०१/२०२३२४,दि.१९.०१.२०२४ 


शासन निर्णय - केंद्र शासनाच्या दि.१८.१.२०२४ च्या मंजूरी आदेशान्वये सन २०२३-२४ या 
वर्षाकरिता वनवणवा प्रतिबंध व व्यवस्थापन योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण 
घटकाकरिता रु.२०१०.६५/- लक्ष इतका निधी कार्यबाबीकरिता मंजूर केला आहे. केंद्र शासनाने 
मंजूर केलेल्या रु.२०१०.६५/- लक्ष इतक्या निधी मधून केंद्र हिस्सा ६०% रु.१२०६.३९ लक्ष च्या २५ 
टक्के रु.३०१.६० लक्ष इतक्या निधीतून रु.१७१.९१ लक्ष इतका प्रथम हप्त्या निधी मंजूर केला आहे. 
सदर रु.१७१.९१ लक्ष निधीमध्ये सन २०२२-२३ मधील अखर्चीत निधी रु.२४.८५ लक्ष इतका 
निधीचा व सन २०२३-२४ साठी रु.१४७.०६ लक्ष इतक्या निधीचा समावेडञा असल्याचे केंद्र 
शासनाच्या पत्रात नमूद आहे. त्याअनुरुप राज्य हिस्सा ४०% रु.८०४.२६ च्या २५% प्रथम हप्त्या 
रु.२०१.०६५ लक्ष इतका निधी होत असून, सदर रु.२०१.०६५ लक्ष इतक्या निधीतून रु.११४.६० 
लक्ष इतका प्रथम हप्ता निधी होईल. सदर रु.११४.६० लक्ष निधीमध्ये सन २०२२-२३ मधील 
अखर्चीत निधी रु.१७.८४२ लक्ष व सन २०२३-२४ साठी रु.९६.७५८ लक्ष इतक्या निधीचा समावेठा 
होईल. 

२. केंद्र शासन पुरस्कृत वनवणवा प्रतिबंध व व्यवस्थापन योजनांतर्गत २५% पहिला हप्ता केंद्र 
हिस्सा रु.१४७.०६ लक्ष इतका निधी SNA खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यास हरकत नसावी 
व राज्य हिस्सा रु. ९६.५८४ लक्ष इतका निधी (२४०६ २३७५) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
लेखाशिर्षातून वितरीत करण्यास व SNA खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शि संगणक केंद्र शास सन 2023-24 | सन 2023-24 व SNA खात्यात जमा | सन 2023-24 व 
संकेतांक एकूण मंजूरी करिता 25 टक्के | केंद्र शासनाने मुक्‍त | असलेले सन --२०२२ | प्रथम हप्त्याच्या मागणीची 
क्रमांक प्रथम हप्ता केलेला प्रथम हप्ता निधी । 23 या वर्षामधील | रक्‍कम 

अखर्चीत निधी 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

केंद्र हिस्सा | (२४०६ १२०६.३९ ३०१.६० १७१.९१ २४.८५ १४७.०६ 

(६०टक्के) २०४३) 

राज्य हिस्सा | (२४०६ ८०४.२६ २०१.०६५ ११४.६० १७.८४२ ९६.७५८ 

(४० टक्के) २३७५) 
एकुण २०१०.६५ ५०२.६६५ २८६.५१ ४२.६९२ २४३.८१८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०१/२०२४/प्र.क्र.२४/फ-६ 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेली रक्कम प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या 
APO प्रमाणे कार्यबाबीवर खर्च करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे :- 
अ) मान्यता दिलेल्या खर्चाच्या तपशीलवार बाबी केंद्र शासनाने उपरोक्त संदर्भीय पत्रांमध्ये 
नमूद केल्या आहेत. सदर कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 
आ) वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेस विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 
अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 
इ) प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली 
कार्यपद्धती अनुसरण्याची संबंधीत नियंत्रक/अंमळबजावणी अधिकारी यांची जबाबदारी 
राहील. 
ई) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांबाबत दिनांक १२.४.२०२३ 
दि.०५.१२.२०२३ व दि. ०८.१२.२०२३ च्या परिपत्रकाचे काटेकोर पालन करावे 
४ सदर निधी मागणी क्र.सी-७ अंतर्गत २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०२ (११) सामाजिक व 
क्षेत्र वनीकरण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना केंद्र पुरस्कृत योजना (११) (१७ आधुनिक वनवणवा 
नियंत्रण व व्यवस्थापन (२४०६ २०४३) व २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०२ (११) सामाजिक व क्षेत्र 
वनीकरण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना केंद्र पुरस्कृत योजना (99) (१८) आधुनिक वनवणवा 
प्रतिबंध व व्यवस्थापन (२४०६-२३७५) च्या सन २०२३-२०२४ मध्ये अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे 
उपलब्ध होणाऱ्या ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक ०८.१२.२०२३ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०११६४५४९०८१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by VIVEK VUAY HOSHING. 
|, tit 
V | V E K V | J A Y pseudor 2602957487084g5f8e27RSOJABP, 


\de=414001, st=MAHARASHTR: 


HOSHING Ss a 
(विवेक होशिंग) 
उप सचिव, महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ, नागपूर 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) 
) 


४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) सर्व, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755d4af91632f6cOb6 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०१/२०२४/प्र.क्र.२४/फ-६ 


६) मुख्य वनसंरक्षक, माहिती व तंत्रज्ञान व प्रसिध्दी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे कार्यालय 

७ वनसंरक्षक (वन्यजीव), सर्व 

८) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९) महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

११)महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१२) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, अर्थ-६, व्यय-१०, अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 


१३) ब-१/फ-२/फ-५ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१४) फ-६ कार्यासन (निवड नस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


